मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना टप्पा-२ 
जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) 
(DPC) अंतर्गत नाशिक जिल्ह्यातील २५ 
रस्त्यांची दर्जोत्नरती करण्यास प्रशासकीय 
मान्यता देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२३/प्र.क्र.१४०/बांधकाम-४ 
बांधकाम भवन, ५ वा मजला, २५ मर्झबान पथ, 
फोर्ट, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ००१ 
तारीख: ०८ मार्च, २०२३ 


वाचा: 

१) शासन परिपत्रक, ग्राम विकास विभाग क्रमांकः ग्रासयो-२०१५/प्र.क्र.१२/योजना-९, दिनांक 
२८ ऑक्टोबर, २०१५. 

२) शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग क्रमांकः मुग्रायो-२०२१/प्र.क्र.१६५/बांधकाम-४, दिनांक 
०६ जानेवारी, २०२२. 

३) शासन परिपत्रक, ग्राम विकास विभाग क्रमांकः मुग्रायो-२०२२/प्र.क्र.०७/बांधकाम-४, 
दिनांक २१ एप्रिल, २०२२. 

४) शासन निर्णय, नियोजन विभाग क्रमांकः डीएपी-१०२२/प्र.क्र.१७/का-१४८१, दिनांक १८मे, 
२०२२. 

५) शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग क्रमांकः मुग्रायो-२०२२/प्र.क्र.१९/बांधकाम-४, दिनांक 
२६ सप्टेंबर, २०२२. 

६) मुख्य अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, पुणे यांचे पत्र 
क्रमांकःमु.अ./प्रमंग्रासयो/२१८/२०२३, दिनांक १२ जानेवारी, २०२३. 


S 


मुख्य अभियंता GAIA), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, पुणे यांचे पत्र 
क्रमांकःमु.अ./प्रमंग्रासयो/३४०/२०२३, दिनांक २३ जानेवारी, २०२३. 


i> 
— 


मुख्य अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, पुणे यांचे पत्र 
क्रमांकःमु.अ./प्रमंग्रासयो/ ३४२/२०२३, दिनांक २३ जानेवारी, २०२३. 


शासन निर्णय : 


मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना टप्पा-२ जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) (DPC) 
अंतर्गत नाशिक जिल्ह्यातील रस्त्यांची दर्जोन्नती करण्यासाठी त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या 
किंमतीस खालील नमुद केलेल्या अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२३/प्र.क्र.१४०/बांधकाम-४ 


अ. तालुका पॅकेज क्रमांक रस्त्याचे नाव लांबी कामाची |।कामाची ५ वर्षे नियमित 
WD. (कि.मी) | अंदाजीत | tens दुरुस्ती 
रक्‍कम अंदाजीत रक्‍कम 
(रू. लक्ष) (रू. लक्ष) 
WAT २०(पांढरुण) ते चिंचवड रस्ता te 
a 3.940 34.4 ११.१० 
(MRL-04,VR-93) 
oe DDPC-NAS = es 
मालेगाव ace राममा -१६० एच ते हाताणे , ; 
2 अस्ताणे रस्ता (TR-92,VR- ९.०३० ५९४.०५ २७.५७ 
१११,२०५,१९५,२२२) 
गोल्हेवाडी ते नगरसुल , पिपंळखुटे तिसरे 
३ ,तालुका हद्द रस्ता ९.२२० ५४६.९३ २७.२४ 
ery (TR-03,VR-o, ८१, १९४) 
येवला 7 त येवला ते वडगांव बल्हे, बेल्हगांव, 
गोल्हेवाडी, सायगांव, न्याहारखेडा, रहाडी 4 ढु 
8 aah os €.3190 420.8 ६.६० 
रस्ता (11-०२, VR-§2,82) (भाग -रामा- 
२५ ते सायगांव) 
प्रजिमा -५१ (खेडगावोदिडारी तालुका हद्द 
4 (धोंडगव्हाण ते रतनगड) रस्ता २.३३० १७३.७३ ७.४८ 
(MRL-9&, ७३-६७,१४२) 
चांदवड आडगाव ते रामा -०७ (शिरुर) रस्ता री 
& DPC-NAS (ll) a‘ 3,000 १९.१५ ९.७४ 
(MRL-2&, ५३-५४) 
-03 Sa = 
हि निमोण ते कानडगांव रस्ता (॥॥१1_-०६, lie Sees ey 
ODR-292) st न न 
a राममा -03 (SAR) तेरावजीबाबा टेकडी 
८ देवळा Sal ४.८५० ३६३.७१ १७.४२ 
ते झाडी रस्ता (1-०६,/१-५५) 
र प्ररामा-०२ ते श्रीरामनगर (कोळवाडी) ते me alee ey 
शिवडी रस्ता (MRL-08,VR-¢ 4,28) न a : 
शि ° epee | te || ae |) Seats १७.८० 
निफाड 7 a ते रामा-०७ ते देशमाने रस्ता (1३-०८) ्‌ j न 
प्ररामा-०२ (वंद्रसुर्यमंदीर) 
~ q ते शिवापुर मरळगोई ख .मरळगोई बु २.८०० २०३.६६ ९.६० 
तालुका हद्द रस्ता (TR-08) 
ie इगतपुरी भरवज, निरपण, गोडसेवाडी मांजरगांव aa तहा का 
$ DPC-NAS (lI) | रस्ता (MRL-90, ODR-9¥80) न न न 
त्र्यंबके -०५ रामा-२३ (वेळुंजे) ते नांदगाव 4 5 
१३ श्वर र. या 8.020 ५४९.९४ ५.९१ 
खरवळ रस्ता (TR-93,ODR-42, 923) 
प्रजिमा -४४ (जालखेड) ते जोरण , ठू 
१४ पिपंळगाव धुम रस्ता १०.९२० ८०९.४२ ३८.३८ 
दिंडोरी DPC-NAS (Il) | पिपंळगाव धुम रस्ता (13-१३) 
दिंडोरी ब व्वा ee 
-08§ प्रजिमा -४४ (GAN) ते वारे तळयाचा पाडा 
१५ as ४.६०० ३४१.९७ १६.२६ 
रस्ता (TR-93 ) 
DPC-NAS (I) | कोळीपाडा ते रातीर रस्ता 
१६ nee ४.५०० ३३७.४३ १५.७१ 
बागलाण -०७ (TR-90, VR-04) 
VAT -98 ते अजमेर सौदाणे रस्ता 
१७ 2 8.400 339.80 १५.३२ 
(1१-१२, ५३-६३) 
रामा-२२ चिंचपाडा ते रगत विहीर रस्ता व 
१८ र .4oo १७९.१६ ८.३० 
gem (MRL-93,ODR-¢2) 
सुरगाणा तग तां 
ठाणगाव ते कोळीपाडा रस्ता व 
१९ ४.००० ९५.४६ १३.४० 
DPC-NAS (lI) | (५३-०९, VR-08) 
<0 
प्रजिमा-४७ (रवळजी) ते देसराणे , जयधर , 
२० कळवण रतीआंबा , मंगळीधर रस्ता ९.१०० (9S 92 ३१.३० 


(TR-92, 09१-१८४, VR-4&,83) 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२३/प्र.क्र.१४०/बांधकाम-४ 


अ. तालुका पॅकेज क्रमांक रस्त्याचे नाव लांबी कामाची |।कामाची ५ वर्षे नियमित 
क्र. (कि.मी) | अंदाजीत | देखभाल व दुरुस्ती 
रक्‍कम अंदाजीत रक्‍कम 
(रू. लक्ष) (रू. लक्ष) 
; मांडसांगवी ते विचुरगवळी रस्ता व 
१ र ३.३१० ३४.८१ ९.८७ 
(13-१२,/३-५७) 
3 वडगांव ते करवंदवाडी रस्ता गा पव aay 
(13-१८, VR-¥0) : न 
नाशिक DPC-NAS (ll) | किसान नगर ते पिप्री सय्यद , जाधव वस्ती 
२३ नाशिक योगा १.१४० ९६.४४ ३.८४ 
-०९ (हेडीचे) रस्ता (TR-99, VR-48) 
= पिंपरी सय्यद ते ओझर रस्ता ie Sets ea 
(TR-90,VR-89) i च न 
5 वासळी बेळगावढगा F-NH-3 रस्ता गी ढु 
षु .§00 (900,28 ८.१५ 
(TR-94,VR-§0) 
एकुण २५ कामे ११५.८७० | ९०४७.२९ ३९२.१९ 


. सदर कामे ग्रामविकास विभागाच्या अधिनस्त असलेल्या महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास 


संस्थेमार्फत, प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेच्या धर्तीवर व ग्रामविकास विभागाच्या अटी व 
शर्तीवर कार्यान्वीत करण्यात यावीत. 


. मुख्य अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), पुणे, संबंधित अधीक्षक अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) व संबंधित 


कार्यकारी अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) यांनी शासन निर्णय ग्राम विकास विभाग क्रमांक ग्रासयो- 
२०१८/प्र.क्र.२३९/बांधकाम-१, दि.२५.१०.२०१८ तसेच शासन पत्र क्रमांक मुग्रायो 
२०१९/प्र.क्र.9३/बांध-४ दिनांक २२ जानेवारी,२०१९ अन्वये दिलेल्या अधिकारानुसार प्रत्येक 
रस्त्याला तांत्रिक मान्यता द्यावी. 


. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था व मुख्य अभियंता तसेच 


संबंधित अधीक्षक अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) यांनी रस्त्याचे aula करण्यासाठी ई-टेंडरिंग 
करुनच कार्यारंभ Beat देण्यात यावेत. 


. प्रस्तुत कामास तांत्रिक मंजुरी देण्यापुर्वी व काम सुरु करण्यापुर्वी पुढील बाबींची पुर्तता करण्यात 


यावी. 

) तांत्रिक मान्यता प्रदान करण्यापुर्वी रस्त्याच्या कामाचा वाव, Pavement Design व 
Hydraulic Calculations JA: काटेकोरपणे तपासण्यात येवुन त्याप्रमाणे संकल्पन 
निश्चित करण्यात यावे. 

ii) सदर रस्त्यासाठी लागणारी जमीन या विभागाच्या ताब्यात आहे याची खातरजमा करुन 
घ्यावी.खाजगी जमीन अथवा वनविभागाची ना-हरकत प्रमाणपत्र आवश्‍यक असलेल्या 
रस्त्यांची कामे हाती घेण्यात येवुन येत,याबाबत पुन:श्वखात्री करण्यात यावी. 

ii) तांत्रिक मान्यता देणाऱ्या प्राधिकाऱ्याने हे काम कोणत्याही पाटबंधारे/जलविद्युत 
पाणीपुरवठा प्रकल्पाच्या जलाहायाखाली जाण्याची STRAT नाही किंवा अशा प्रकल्पांमुळे 
या कामावर कोणताही परिणाम होणार नाही याची खात्री करावी. 

iy) अंदाजपत्रकामध्ये कामाची मराठीमधुन माहिती दर्शविणाऱ्या फलकाची तरतुद केलेली 
असावी. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२३/प्र.क्र.१४०/बांधकाम-४ 


v) 


vi) 


०२. सदर 


प्रशासकीय मान्यतेच्या अंदाजपत्रकात प्रत्येक दराचे वर्णन/दर/दरपृथ:करण 
/रक्‍्कम/दरपृथ:करणाती गृहित धरलेली अंतरे व अनुषंगिक इतर बाबी तांत्रिक मान्यता 
प्रदान करणाऱ्या सक्षम अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या पातळीवर तपासणे अनिवार्य आहे.या 
संदर्भात शासनाचे कोणतेही उत्तरदायित्व असणार नाही. 

तांत्रिक मान्यता प्रदान करणाऱ्या सक्षम अधिकाऱ्याने कामामध्ये प्रस्तावित वाव अन्य 
कोणत्याही योजनेत/ कार्यक्रमात समाविष्ठ नाही तसेच सार्वजनिकबांधकाम विभाग, 
जिल्हा परिषद, महानगरपालिका, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ इत्यादी तत्सम 
यंत्रणेकडे मंजुर नाही, याची खातरजमा करावी. 

सदर कामांना प्रचलित दरसूचीनुसार तांत्रिक मंजूरी देण्यात यावी. 

सदर कामांची नोंद मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेसाठी तयार करण्यात आलेल्या संगणक 
प्रणालीमध्ये संबंधित कार्यकारी अभियंता यांनी त्वरीत करावी. 


सदर कामे डोंगरी/आदिवासी/नक्षलप्रभावीत क्षेत्र अथवा साखर कारखान्यापासून १५ 
कि.मी.त्रिज्या क्षेत्रांमध्ये शासनाच्या प्रचलित निर्णयानुसार येत असल्याबाबत तांत्रिक 
मान्यता प्रदान करणाऱ्या सक्षम अधिकाऱ्यांने तपासणी करुन दरपृथ:करणामध्ये त्यानुसार 
तरतुद केळे बाबत खातर जमा करावी. याबाबतची सर्व जबाबदारी ही संबंधित तांत्रिक 
मान्यता प्रदान करणाऱ्या सक्षम अधिकारी/ अभियंत्याची राहील. 


कामावरील खर्च “मागणी क्र. एल-७, ५०५४, मार्ग व Yo यावरील भांडवली खर्च ०४, 


जिल्हा व इतर ग्रामीण मार्ग ३३७, रस्त्यांची बांधकामे (०१) (०१) मोठी बांधकामे सीआरसी- ५०५४ ५१५३” 
या लेखाशिर्षाखाली दर्शविण्यात यावा. 


सदर 


शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०३०८११२६०७६६२० असा आहे. हा Seay 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by PATIL 
PRASHANT VINAYAKRAO 
Date: 2023.03.10 10:52:14 +05'30' 


(प्रशांत. वि. पाटील) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा. मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य, यांचे प्रधान सचिव,मंत्रालय, मुंबई. 
मा. उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य, यांचे उप सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.मंत्री (ग्रा.वि.) मंत्रालय, मुंबई. 

मा.विधानसभा सदस्य, मा.विधानपरिषद, सदस्य. 

अ.मु.स. (ग्रा.वि. व पं.रा.), बांधकाम भवन, मंत्रालय, मुंबई. 

सचिव (मु.मं.ग्रा.स.यो.), ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२३/प्र.क्र.१४०/बांधकाम-४ 


) जिल्हाधिकारी, नाशिक. 
८) खाजगी सचिव, मा. मंत्री (ग्रा.वि.) मंत्रालय मुंबई-३२. 
) मुख्य अभियंता, (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, पुणे. 
१०) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, नाशिक. 
११) अधीक्षक अभियंता, (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, नाशिक विभाग, 
नाशिक. 
) कार्यकारी अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.),महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, जिल्हा नाशिक. 
) कार्यकारी अभियंता (बांध.), जिल्हा परिषद, नाशिक. 
) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नाशिक. 
) जिल्हा कोषागार अधिकारी, नाशिक. 
) माहिती तंत्रज्ञान अधिकारी, प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना, महाराष्ट्र राज्य. 
) निवड नस्ती, कार्यासन बांध-४, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


